ग्रामीण रुग्णालय, तेर, जि. धाराशीव येथील 
वैद्यकीय अधिक्षक/अधिकारी ¢ वर्ग-३, वर्ग-४ 
कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान दुरुस्ती व सिमेंट कॉक्रीट 
रस्ते बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता व निधी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२६६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०३ ऑक्टोंबर, २०२३. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
ग्रारुतेरनिवादुरुस्तीवरस्ते/८८२१-२२/२३, दिनांक ३१.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय तेर, जिल्हा उस्मानाबाद येथील वैद्यकीय अधिक्षक/अधिकारी व वर्ग-३, वर्ग-४ 
कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान दुरुस्ती व निवासस्थानासमोरील सिमेंट कॉक्रीट रस्ते बांधकामाच्या 
रु.८९,९८,३२०/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय तेर, जिल्हा उस्मानाबाद येथील वैद्यकीय अधिक्षक/अधिकारी व वर्ग-३, वर्ग-४ 
कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान दुरुस्ती व निवासस्थानासमोरील सिमेंट कॉक्रीट रस्ते बांधकामाचे यासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे एकूण रु. ८९,९८,३२०/- (अक्षरी रुपये एकोणनव्वद लक्ष 
अठ्याण्णव हजार तीनशे वीस फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 
३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२६६/आरोग्य-४ 


४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. सदर बांधकामांवरील खर्च एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा यावरील भांडवली खर्च, 
०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ०४-सार्वजनिक आरोग्य,१०४- 
सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- विअप्र १०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद 
क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५११२७५५८२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd7087 17bb4bef92 
b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 
dd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 
CEA1A547AA04FODA0794A00BEE1 26E867 


8172A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.10.03 16:45:08 +05'30' 


( Sah आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२६६/आरोग्य-४ 


७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२६६/आरोग्य-४, दिनांक 


परिशिष्ट-अ 


.०९.२०२३ 


Ti ००११ 


अ.क्र. । कामाचे विवरण 


| अंदाजपत्रक रक्‍कम । 


| Repairs To Class 1४ Quarters 01 to 04 at Ter Rural Hospital, Tq Dist Osmanabad Rs.9,99,889/- 
2 Repairs To Class IV Quarters 05 to 08 at Ter Rural Hospital, Tq Dist Osmanabad | Rs.9,99,794/- 
3 Repairs To Class III Quarters 01 to 02 at Ter Rural Hospital, Tq Dist Osmanabad Rs.9.99,67 |/- 
4 __ Repairs To Medical Officer Quarters at Ter Rural Hospital, Tq Dist Osmanabad Rs.9,99,634/- 
5 | Repairs To Medical Superintendent Officers Quarters at Ter Rural Hospital, Tq Dist Rs.9,99,550/- 
| Osmanabad कि स्य. | 
6 Construction Of Cement Concrete Road to Class [V Quarters at Ter Rural Hospital, Tq Rs.9,99,886/- 
| Dist Osmanabad 
ग Construction Of Cement Concrete Road to Medical Superintendent and Medical | Rs.9,99,977/- | 
Officers Quarters at Ter Rural Hospital Tq Dist Osmanabad 
Pe Construction Of Cement Concrete Road to Main Entrance at Ter Rural Hospital Tq iy Rs.9,99,977/- 
| Dist Osmanabad 7 | 
i Providing and Fixing Paver Blocks in Open Space and Garden in Front Of Ter Rural Rs.9,99,942/- 
। Hospital Tq Dist Osmanabad he आ. | 
Total Rs.89,98,320/- 


